विभागीय/ जिल्हा/' तालुका क्रीडा 
संकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
तारीख: १७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 

शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या पृष्ठ क्र.४ वरील परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१० येथे खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आलेले आहे:- 


(रु.लाखात) 

अ.क्र. तालुका क्रीडा संकुल मान्यता दिलेली अंदाजपत्रकीय 
रक्‍कम 

१० | ० | पुरंदर, जि.पुणे ५५८.५० 

या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे, 

(रु.लाखात) 

अ.क्र. | तालुका क्रीडा संकुल मान्यता दिलेली अंदाजपत्रकीय 
रक्‍कम 

१० पुरंदर, जि.पुणे ११००.०० 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१६१५४१७२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RANSING 
ANANDRAO DERE 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
qo. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११. तालुका क्रीडा अधिकारी, पुरंदर (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


